अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हज समिती 


यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्र.हज-२०१९/प्र.क्र.१३०/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि.०८/०८/२०१९ 


वाचा:- १. शासन निर्णय, क्र.हज-२००७/१०६०/प्र.क्र.१२०/०७/३५, दि.३०.११.२००७. 
२. शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. हज-२०१४/प्र.क्र.५२२/ 
का-५, दि.१४.०२.२०१९ 
३. शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क.हज-२०१९/प्र.क्र.४८/का-५, 
दि.०८.०३.२०१९ 


प्रस्तावना:- 
हज समिती अधिनियम, २००२ मधील कलम १८ अन्वये प्राप्त Bada वापर करुन 


शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. हज-२०१४/प्र.क्र.५२२/का-५, 


दि.१४.०२.२०१९ अन्वये महाराष्ट्र राज्य हज समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच शासन 


अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क.हज-२०१९/प्र.क्र.४८/का-५, दि.०८.०३.२०१९ 


अन्वये श्री. जमाल सिद्दीकी, सदस्य, महाराष्ट्र राज्य हज समिती यांची महाराष्ट्र राज्य हज 


समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. श्री. जमाल सिद्दीकी, 


अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हज समिती यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधिन होती. 
शासन [नणय निर्णय:- 


श्री. जमाल सिद्दीकी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हज समिती यांना अध्यक्ष या नात्याने प्रदान 


करण्यात आलेले अधिकार व सोपविण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडता 


याव्यात, या हेतूने त्यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्यात येत आहे. 


२. श्री. जमाल सिद्दीकी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हज समिती यांना देण्यात आलेल्या 


राज्यमंत्री दर्जाच्या अनुषंगाने त्यांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शासाउ-१०.१०/ प्र.क्र.९६/ 


१०/ सा.उ.,दि.१३.०३.२०१२ अनुसार देय असलेल्या सोयी सवलती अनुज्ञेय असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०१९/प्र.क्र.१३०/का-५ 


पडि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८०८१७३५२३४७१४ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahesh Sadashiv 
Choukekar 
Date: 2019.08.09 12:07:01 +05'30' 
(म. स. चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. सर्व मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४. श्री. जमाल सिद्दीकी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मंबई, 
५. मा. मुख्य सचिव, 

६. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
७. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य समिती, मंबई 

८. निवड नस्ती (का-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


